सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र .४१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन , १६-२२ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे - २१ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती, 

पृष्ठे 

भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ६७ 

ते 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, ६ ९ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
१०६१ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 


१०७८ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


१ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था परभणी यांजकडून 


वाचा : - १. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था म . रा . पुणे -१ यांचे 
आदेश जा . क्र . पतसंस्था/ स आ .- ५खर्चवसुली आदेश / २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 


२. मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / स.आ -५ / वसुली 
अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ दिनांक २०१८ दि .३१ / १० / २०१८ . 


आदेश 
क्र . जिउनि / कलम १५६ / अधिकार /किसाबँक / १६५१/ २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , एम.बी. सुरवसे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी या आदेशान्वये किसान नागरी 
सहकारी बँक लि . परभणी जि . परभणी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार , खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ६/८/२०२० ते ३१/३/२०२१ 
नियम कालावधी करीता प्रदान करीत आहे . 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, किसान नागरी सहकारी बँक लि . परभणी 
यांचे पत्र दिनांक २७/०७/२०२० . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ . 


श्री . पवार पांडूरंग गुलाबराव 


सहा. व्यवस्थापक 


जि . परभणी 


विशेष वसूली व विक्री 

अधिकारी 


औ . भाग १-४१ 


१०६१ 


१०६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन, १६-२२ , शके १ ९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अटी : 


१ ) प्रतिमाह विहीत नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 
करावी. 


१२ ) आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१३ ) वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाच्या संदर्भ नमूद 
करावा . 


२ ) सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . परभणी यांनी वेळोवळी 
वसुलीची माहीती व आढावा घ्यावा . 

३ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

४ ) थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आंत शासकीय कोषागारात 
भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर करावी. 


परभणी, ६ ऑगस्ट, २०२० 


एम.बी. सुरवसे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी 


२ 


५ ) प्रस्तुत प्राधिकृत वसूली अधिकाऱ्याची बदली/ सेवानिवृत्ती/ मृत्यु झाल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील आथवा बँक व्यवस्थापनाने 
अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
काढून घेण्यात येतील. 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


जाहिर प्रगटन 


६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


क्र .२०२० / इनाम /सिआर-०४.- सर्व जनतेस या प्रगटनाद्वारे कळविण्यात 
येते की , श्रीमती पद्माबाई भ्र . पंडीतराव लांडगे, गंगुताई भ्र . प्रमोद मुळे, 
नारायण पि . पंडीतराव लांडगे, गोदावरी भ्र . शरदराव देशपांडे, अरुण पि . 
पंडीतराव लांडगे यांच्या नावे विरासत मंजूर करणेबाबत खालीलप्रमाणे 
नमुद केलेल्या गट क्रमांकाची श्री बालाजी देवस्थान, शिवपुरी टाकळगाव 
ता . वसमत यांच्या नावे खालीलप्रमाणे जमीनीची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर 
नोंदविण्यात आलेली आहे . हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम १ ९ ५४ चे 
नियम ३ अन्वये त्यांचे वडील पंडीतराव नारायण लांडगे हे दि . ३० / ० ९ / 
२०१४ रोजी मयत झाल्याने त्यांचे नावे असलेली विरासत उक्त वारसांचे 
नावे विरासत मान्य करणेकरीता अर्ज सादर केलेला आहे . मा . अपर 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांचे दि . ३/३/२०२० रोजीचे आदेशान्वये 
प्रकरण दाखल करणेस झालेला विलंब क्षमापित करण्यात आलेला आहे . 


अ . क्र . सर्व्हे नं . | गट क्र . 


क्षेत्रफळ हे . आर 


आकार 


गाव 


७ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही, त्याऐवजी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक दिनांक ६ / ६ / २०१ ९ 
मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा . 

८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र . प्रशा / व.अ./ जप्त मा . / कब्जाबंदी ० ९ दिनांक २० / ३ / 
२०० ९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी 
जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता 
सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तो पर्यंत घेवू नये. 

९ ) वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ” किंवा “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

१० ) वसूली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था म . 
रा . पुणे यांचे कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्या खालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार 
नाही . 


१ 


१२ 


१५३ 


२४.१४ टाकळगाव 


९ .०४ हे . आर . पैकी 

३ हे . १४ आर 


उपरोक्त नमुद देवस्थान जमीनीची विरासत वारस श्रीमती पद्माबाई भ्र . 
पंडीतराव लांडगे, गंगुताई भ्र . प्रमोद मुळे, नारायण पि . पंडीतराव लांडगे, 
गोदावरी भ्र . शरदराव देशपांडे, अरुण पि . पंडीतराव लांडगे यांच्या नावे 
मंजूर करण्याविषयी जर कोणास आक्षेप असेल अतर संबंधीतांनी लेखी 
स्वरुपात आक्षेप जाहिर प्रगटन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सहा आठवड्याच्या आत या कार्यालयात नोंदवावा. विहीत मुदतीत आक्षेप 
प्राप्त न झाल्यास अर्जदाराच्या विनंती प्रमाणे विरासत मंजूर करण्यास 
कोणाचाही आक्षेप नाही असे गृहीत धरले जाईल व नियमाप्रमाणे विरासत 
मंजुरीची कार्यवाही करण्यात येईल. 
वसमत , दिनांक २८/०८/२०२० . 

प्रविण फुलारी, 
उपविभागीय अधिकारी, वसमत . 


११ ) मा . उच्च न्यायालय मुंबई रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ 
दि बेसिन काथोलीक को - ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य इतर या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसूली 
करण्यात यावी. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन , १६-२२ , शके १ ९ ४२ 


१०६३ 


३ 
उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 

कलम ११ चे शुध्दीपत्रक 
या कार्यालयाची कलम ११ खालील अधिसुचना क्र .२०१६ / उपवि / भूसं / दावणगिर -०१/ सीआर -५१ दिनांक ०७/०४/२०२० ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
औरंगाबाद विभागामध्ये दिनांक ०२ जुलै ते ०८ जुलै -२०२० रोजी पान क्र .८११८ व ८१ ९ वर प्रसिध्द झाली आहे . त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 

अनुसुची 
गांव - मौ . दावणगिर ता . देगलूर जि . नांदेड 
करिता 

वाचावे 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


०१ 


भूमापन मांक किंवा अंदाजित क्षेत्र 

गट क्रमांक 

संयुक्त मोजणी प्रमाणे 
गट क्रमांक ( हे.आर मध्ये ) 

संपादीत होणारे क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये ) 
मौ . दावणगीर ता . देगलूर येथील पाझर तलाव क्र .१ साठी भूसंपादन प्रस्ताव 
२४/०६ , २४/४ १.७१ हे.आर ०१ २४/६ 

०.६० 
०२ २४/६ 

००७ 
०३ २४/६ 

०.२१ 
२४/६ 

०.१५ 
२४/४ 
०६ २२ 

०.१८ 
एकुण १.७१ हे.आर 

एकूण 

१.२४ हे . आर 


०४ 


०५ 


दिनांक : 
ठिकाण : देगलूर 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी देगलूर . 


४ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 

कलम ११ चे शुध्दीपत्रक 
या कार्यालयाची कलम ११ खालील अधिसुचना क्र .२०१६ / उपवि / भूसं / दावणगिर-२ / सीआर-५० दिनांक ०७/०४/२०२० ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
औरंगाबाद विभागामध्ये दिनांक ०२ जुलै ते ०८ जुलै-२०२० रोजी पान क्र .८१७ व ८१८ वर प्रसिध्द झाली आहे . त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 

अनुसुची 
गांव - मौ . दावणगिर ता . देगलूर जि . नांदेड 
करिता 

वाचावे 


अ.क्र . 


०१ 


०.०६ 


भूमापन मांक किंवा अंदाजित क्षेत्र अ.क्र . गट क्रमांक 

संयुक्त मोजणी प्रमाणे 
गट क्रमांक ( हे.आर मध्ये ) 

संपादीत होणारे क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये) 
मौ . दावणगीर ता . देगलूर येथील पाझर तलाव क्र .१ साठी भूसंपादन प्रस्ताव 
२४/४ , २४/३ 

१.२० हे.आर 

०१ 

२४ 
०२ २४/४ 

०.१० 
२४/३ 
०४ 

२४/३ 
०५ २४/३ 

०.२२ 
०६ २४/४ 

०.०९ 
२४/४ 

०.०१ 
२३ 

०.०४ 
२२ 

०.०३ 
एकुण १.२० हे.आर 

एकूण 

१.२ ९ हे . आर 


०.३१ 
०.४३ 


olo 


दिनांक : 
ठिकाण : देगलूर 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी देगलूर . 


१०६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन, १६-२२ , शके १ ९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 

कलम ११ चे शुध्दीपत्रक 
या कार्यालयाची कलम ११ खालील अधिसुचना क्र .२०१६ / उपवि / भूसं / लोणी -०१ / सीआर -४७ दिनांक ०७/०४/२०२० ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र औरंगाबाद 
विभागामध्ये दिनांक ०२ जुलै ते ०८ जुलै-२०२० रोजी पान क्र .८२१ वर प्रसिध्द झाली आहे. त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 

अनुसुची 
गांव - मौ . लोणी ता . देगलूर जि . नांदेड 


करिता 


वाचावे 


अ.क्र . 


०१ 


भूमापन मांक किंवा अंदाजित क्षेत्र अ.क्र . 

गट क्रमांक 

संयुक्त मोजणी प्रमाणे 
गट क्रमांक ( हे.आर मध्ये) 

संपादीत होणारे क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये ) 
मौ . लोणी ता . देगलूर येथील पाझर तलाव क्र .१ साठी भूसंपादन प्रस्ताव 
२२० १.३८ हे.आर ०१ २२० 

०.०४ 
०२ २२० 

०.१५ 
०३ २२० 

०.४४ 
०४ २२० 

०.३ ९ 
एकुण १.३८ हे.आर 

एकूण 

१.०२ हे . आर 


दिनांक : 
ठिकाण : देगलूर 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी देगलूर 


६ 
उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 

कलम ११ चे शुध्दीपत्रक 
या कार्यालयाची कलम ११ खालील अधिसुचना क्र .२०१६ / उपवि / भूसं / लोणी तांडा -०१ / सीआर -४६ दिनांक ०७/०४/२०२० ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
औरंगाबाद विभागामध्ये दिनांक ०२ जुलै ते ०८ जुलै-२०२० रोजी पान क्र .८२१ वर प्रसिध्द झाली आहे . त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 

अनुसुची 
गांव - मौ . लोणी तांडा ता . देगलूर जि . नांदेड 


अ.क्र . 


करिता 

वाचावे 
भूमापन मांक किंवा अंदाजित क्षेत्र अ.क्र . 

गट क्रमांक 

संयुक्त मोजणी प्रमाणे 
गट क्रमांक ( हे.आर मध्ये ) 

संपादीत होणारे क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये ) 
मौ . लोणी तांडा ता . देगलूर येथील पाझर तलाव क्र .१ साठी भूसंपादन प्रस्ताव 
३२,३३,६ / १ १.८१ हे.आर ०१ ३३ 

०.४१ 


०१ 


०२ 


३३ 


१.५७ 


एकुण 


१.८१ हे.आर 


एकूण 


१.९ ८ हे . आर 


दिनांक : 
ठिकाण : देगलूर 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी देगलूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन , १६-२२ , शके १ ९ ४२ 


१०६५ 


७ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 

कलम ११ चे शुध्दीपत्रक 
या कार्यालयाची कलम ११ खालील अधिसुचना क्र .२०१६ / उपवि/ भूसं / दावणगिर -३ / सीआर -४५ दिनांक ०७/०४/२०२० ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
औरंगाबाद विभागामध्ये दिनांक ०२ जुलै ते ०८ जुलै -२०२० रोजी पान क्र .८१५ व ८१६ वर प्रसिध्द झाली आहे . त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 

अनुसुची 
गांव - मौ . दावणगिर ता . देगलूर जि . नांदेड 


करिता 


वाचावे 


अ.क्र . 


०१ 


भूमापन मांक किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 

अ.क्र . गट क्रमांक 

संयुक्त मोजणी प्रमाणे 
गट क्रमांक ( हे.आर मध्ये ) 

संपादीत होणारे क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये ) 
मौ . दावणगीर ता . देगलूर येथील पाझर तलाव क्र .१ साठी भूसंपादन प्रस्ताव 
२४ / १,२४ / ८ 

२.३ ९ हे.आर ०१ २४/१ 

१.०० 
०२ २४/८ 

० ९ ० 
०३ २४/८ 

०.२० 
०३ १८ ९ 

०.०२ ( गायरान) 
एकुण 

२.३ ९ हे.आर 

एकूण २.१२ हे . आर 


दिनांक : 
ठिकाण : देगलूर 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी देगलूर 


८ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 

कलम ११ चे शुध्दीपत्रक 
या कार्यालयाची कलम ११ खालील अधिसुचना क्र .२०१६ / उपवि / भूसं /शिवणी -०१ / सीआर -४ ९ दिनांक ०७/०४/२०२० ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
औरंगाबाद विभागामध्ये दिनांक ०२ जुलै ते ०८ जुलै-२०२० रोजी पान क्र .८२२ वर प्रसिध्द झाली आहे. त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 

अनुसुची 
गांव - मौ . शिवणी ता . देगलूर जि . नांदेड 


अ.क्र . 


करिता 

वाचावे 
भूमापन मांक किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 

अ.क्र . गट क्रमांक 

संयुक्त मोजणी प्रमाणे 
गट क्रमांक ( हे.आर मध्ये ) 

संपादीत होणारे क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये ) 
मौ . शिवणी ता . देगलूर येथील पाझर तलाव क्र .१ साठी भूसंपादन प्रस्ताव 
१५ ९ / १ , १५ ९ / २ 

१.९ ० हे.आर 

०१ १५ ९ 

०.४ ९ 
०२ १५ ९ 

०५४ 
०३ १५ ९ 

००४ 


६१ 


०४ 


१६३ 


००५ 


एकुण 


१.८१ हे.आर 


एकूण 


१.१२ हे . आर 


दिनांक : 
ठिकाण : देगलूर 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी देगलूर 


१०६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन, १६-२२ , शके १ ९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र . २ यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 


उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र .०२ उस्मानाबाद यांची अधिसूचना क्र . २०१८ / उपभूसं / ए-०७ दि०६ / ११ / २०१ ९ अन्वये महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग १ ला पुरवणी विभाग औरंगाबाद दि .. १२ / ११ / २०१ ९ च्या पृष्ठ क्र . ( १००७,१००८ ) वर प्रसिध्द झाल्याची दुरुस्ती खालील 
प्रमाणे वाचावी. 


मौ . पिंपळगाव लिंगी बृ.ल.पा. तलावाच्या कालव्यासाठी ता . वाशी जि . उस्मानाबाद तलावाच्या कालव्यासाठी मौ . 
सारोळा ( वाशी) तालुका वाशी जिल्हा - उस्मानाबाद 


करीता 


वाचावे 


स.नं./ गट नं . 


क्षेत्र हेक्टर आर 


स.नं. / गट नं . 


क्षेत्र हेक्टर आर 


५० 


००.१० 


५० 


००.०५ 


५० 
५६ 


००.०५ 
००.२८.०५ 


५६ 
५६ 


००.२३ 
००.२३ 


५६ 


००.१७.०५ 


९ २ 


००.०६ 


९ २ 


००.०६ 


एकुण 


००.६२ 


एकुण 


००.६२ 


महेंद्रकुमार कांबळे, 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र . ०२ , उस्मानाबाद . 


१० 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र . २ यांजकडून 

अधिसूचना कलम ११ 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( ०१ ) ची 

प्राथमिक अधिसूचना 
क्र . २०१८ / भूसंपादन /सिआर- ए -०६.- ज्या अर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड( इ ) च्या 
परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसुचना, महसुल व वन विभाग शासन अधिसुचना 
क्र . एम . आय . एस .- ११ / २०१४ /सिआर-७७ ( भाग-२ )/ अ-२ दिनांक ११ / 
०१/२०१५ ( यात या पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात 
आला आहे ) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ खंड ( झेड ऐ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याने मानण्यात 
येईल. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनीच्या ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सुचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही) 

ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करण्याची आवश्यकता नाही .) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन , १६-२२ , 

, शके १९ ४२ 


१०६७ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 
प्रकल्पाचे नाव - पिंपळगाव लिंगी. बृ.ल.पा. तलावाच्या कालव्यासाठी 

भूसंपादन मौ . सोनेगाव तालुका वाशी जिल्हा- उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन - पिंपळगाव लिंगी. बृ.ल.पा. तलावाच्या कालव्यासाठी 

भूसंपादन मौ . सोनेगाव तालुका वाशी जिल्हा- उस्मानाबाद 
समाजाला मिळणारे लाभ - पिंपळगाव लिंगी. बृ.ल.पा.तलावाच्या 

कालव्यासाठी भूसंपादन मौ . सोनेगाव तालुका वाशी जिल्हा 
उस्मानाबाद यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम चार अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार 
निर्माण करणार नाही. 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर ,जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु, अणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्या 
बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( २ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे घोषित करण्यत येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
मध्यम प्रकल्प क्र . २ उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
पिंपळगाव लिंगी बृ.ल.पा. तलाव ता . वाशी जि.उस्मानाबाद तलावाच्या 
कालव्यासाठी मौ . सोनेगाव तालुका वाशी जिल्हा उस्मानाबाद या 
कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिका- याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद यांनी सामाजिक 
परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही असे प्रमाणित केले आहे . 


महेंद्रकुमार कांबळे , 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
मध्यम प्रकल्प क्र .२ उस्मानाबाद . 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका- याचे 

पदनाम लागू नाही. 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही. 
क . ज्या अधिसुचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 
आहे . त्या अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही. 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 


मौजे - सोनेगाव ता . वाशी जि . उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा 


शेरा 


अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर मध्ये 


गट क्रमांक 


१ . 


२ 


३ 


४ 


टिप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा - या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 

पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही त्यामुळे अधिनियम ४३ 

अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 
२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 

विभाग, उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 
सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे कलम ११ 
चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
भूसंपादन , मध्यम प्रकल्प क्र .०२ उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
दिनांक- १४ / ० ९ / २०२० 


१ . 


१६७ 


००.१६ 


२ . 


१६८ 


००.४७ 


३ . 


१६ ९ 


००.०२ 


४ . 


१७१ 


००.०७ 


५ . 


१७० 


००.२८ 


६ . 


१७२ 


००.२३ 


ठिकाण -उस्मानाबाद 


७ . 


१७२ 


००.२३ 


८ . 


१७३ 


००.११ 


( महेंद्रकुमार कांबळे ) 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
मध्यम प्रकल्प क्र .२ उस्मानाबाद . 


९ . 


१७८ 


००.४३ 


एकुण 


०२.०० 


१०६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन, १६-२२ , शके १ ९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


११ 


१२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १. श्रीमती. जे . आर . राऊत, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
लोहारा यांचे पत्र जा . क्र .१०० ९ / २०२० , दिनांक ५ सप्टेंबर , २०२० अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश 


पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि /( प्रशा)/ २४२४/ २०२० , 
दिनांक १८ जुलै, २०२० . 

२. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचा 
परिवर्तीत रजेबाबतचा दिनांक २१ जुलै, २०२० रोजी प्राप्त ई -मेल संदेश . 

३. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा) / २४७१ / २०२०, दिनांक 
२४ जुलै, २०२० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


४. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि /( प्रशा) / २५१३/ २०२० , दिनांक 
२ ९ जुलै, २०२० . 


आदेश 


५. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . २३५६/२०२० , दिनांक २४ ऑगस्ट , २०२० अन्वये सादस 
केलेल्या विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 


( सोबत- वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र .) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


क्र.काव्यावि / (प्रशा)/ २८ ९ ७ / २०२० . - श्रीमती . जे . आर. राऊत, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, लोहारा यांची 
दिनांक ०७ सप्टेंबर , २०२० ते दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२० या ( ०५ ) पाच 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम -५०, नुसार (रजेमागील दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२० आणि रजेपुढील 
दिनांक १२ व १३ सप्टेंबर २०२० या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवुन, दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर , २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


आदेश 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / २८ ९ ६ / २०२० :- श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक १८ जुलै, २०२० ते 
दिनांक २१ ऑगस्ट , २०२० या ( ३५ ) पसतीस दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन 
परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम 
६१ , नुसार (रजेपुढील दिनांक २२ व २३ ऑगस्ट , २०२० या दोन दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येवून, सदरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्यात कार्योत्तर परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती. जे . आर . राऊत , या दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, लोहारा म्हणून काम 
पहातील . 


जर श्रीमती. जे . आर . राऊत, या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, लोहारा 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री.जे.के.जोशी, हे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . जे . के . जोशी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन) 


( दोन) 


श्रीमती. जे . आर . राऊत, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, लोहारा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ए . ए . बाबर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, लोहारा यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो. 


श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १८ जुलै, २०२० ते दिनांक २८ जुलै, २०२० 
रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा सौ . यु . व्ही . इंदापुरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी आणि 
दिनांक २ ९ जुलै, २०२० ते दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२० रोजीपर्यंतचा 
कार्यभार हा श्री . जी . ए . देशपांडे, २ सह रे दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


उस्मानाबाद , ०५ सप्टेंबर , २०२० . 


उस्मानाबाद , ०५ सप्टेंबर , 

२०२० . 


, 


श्रीमती एस . एम . शिंदे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन , १६-२२ , शके १ ९ ४२ 


१०६ ९ 


१३ 


दिनांक १६ मार्च, २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . शेट्टी, ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील. 

जर श्री . व्ही . बी . शेट्टी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले 
असते . 

( दोन) 
श्री . व्ही . बी . शेट्टी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उस्मानबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती. टी . व्ही . 
गवई , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , 
उस्मानबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद , २ ९ फेब्रुवारी, २०२० . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद,. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. सौ . एस . ए . कानशिडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . ४३४/२०२० , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२० अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई -मेल संदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / ११६२ / २०२० . - सौ . एस . ए . कानशिडे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
उमरगा यांची दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२० ते दिनांक २ ९ फेब्रुवारी, २०२० या 
( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम -५०, नुसार (रजेपुढील दिनांक ०१ मार्च, २०२० या 
एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन, दिनांक २५ 
फेब्रुवारी, २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०२ मार्च, 
२०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर सौ . एस . ए . कानशिडे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उमरगा 
म्हणून काम पहातील . 

जर सौ . एस . ए . कानशिडे, या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उमरगा म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन) 
सौ . एस . ए . कानशिडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एन . के . कारंडे, दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद , २५ फेब्रुवारी, २०२० . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


१५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
भूम यांचे पत्र जा . क्र .६१२ / २०२० , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि/ ( प्रशा)/९८६/२०२०.- श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग भूम यांची दिनांक १७ 
फेब्रुवारी, २०२० ते दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२० रोजीची ( ०४ ) चार दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -५०, 
नुसार ( रजेमागील दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२० आणि रजेपुढील दिनांक २१ 
फेब्रुवारी, २०२० ते दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२० या चार दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२० रोजी दुपारी 
०२.०० पासून ते दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२० रोजी रात्री १०.०० पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भूम म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . डी . जी . पटवे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, भूम 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भूम 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . के . के . , खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद , १५ फेब्रुवारी, २०२० . 


१४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. श्री . व्ही . बी . शेट्टी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . १३६७/२०२० , दिनांक २ ९ फेब्रुवारी २०२० 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि /(प्रशा)/ १२५७/ २०२० . - श्री . व्ही . बी . शेट्टी, ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०२ मार्च, २०२० ते 
दिनांक १२ मार्च, २०२० या ( ११ ) अकरा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -५० , नुसार (रजेमागील 
दिनांक ०१ मार्च, २०२० आणि रजेपुढील दिनांक १३ मार्च, २०२० ते दिनांक 
१५ मार्च, २०२० या चार दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येवुन , दिनांक २ ९ फेब्रुवारी, २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 


व 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१०७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन, १६-२२ , शके १ ९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१६ 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १. श्री . एस . एस . देशपांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , भूम यांचे 
पत्र जा . क्र . ३३६/२०२० , दिनांक १३ मार्च, २०२० अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई -मेल संदेश . 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा) /१५८७ / २०२० . - श्री . एम.आर. नेरलेकर, जिल्हा 
न्यायाधीश -२, उस्मानाबाद यांची दिनांक ११ व १२ मार्च, २०२० या ( ०२ ) 
दोन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१, नुसार मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . आर . नेरलेकर, जिल्हा न्यायाधीश 
२ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . एम . आर . नेरलेकर, जिल्हा न्यायाधीश -२, उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते. 

( दोन) 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि / (प्रशा ) / १५८८ / २०२० . - श्री . एस . एस . देशपांडे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , भूम यांची दिनांक १८ मार्च, २०२० ते दिनांक २० 
मार्च, २०२० या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -५० , नुसार मंजूर करण्यात येवुन, 
दिनांक १७ मार्च, २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २१ 
मार्च, २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


श्री . एम . आर . नेरलेकर, जिल्हा न्यायाधीश -२, उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र . ०२ 
अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती. आर . जे . राय , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


उस्मानाबाद , १६ मार्च, २०२० . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . देशपांडे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१, भूम म्हणून काम पहातील. 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


जर श्री . एस . एस . देशपांडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


१८ 


( दोन ) 


श्री . एस . एस . देशपांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , भूम यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . 
आर . व्ही . रत्पात, जिल्हा न्यायाधीश -२, भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. जिलहा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / १०८४/ २०२० , 
दिनांक २० फेब्रुरवारी, २०२० . 
२. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचा 
परिवर्तीत रजेबाबतचा दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्राप्त ई - मेल संदेश . 
३. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र . १२६६/२०२० , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० अन्वये सादर 
केलेल्या विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 

( सोबत- वैद्यकीय अस्वास्थ प्रमाणपत्र .) 


उस्मानाबाद , १६ मार्च, २०२० . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


१७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . १४८८/२०२० , दिनांक ११ मार्च, २०२० अन्वये सादर 
केलेला परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 


आदेश 


क्र.काव्यावि / (प्रशा ) / १२८५/ २०२० . - श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२० ते 
२६ फेब्रुवारी, २०२० या ( ०३ ) तीन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१, नुसार 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/ ( प्रशा)/ १५०६ / २०२०, दिनांक १२ 
मार्च, २०२० . 
३. श्री . एम . आर . नेरलेकर, जिल्हा न्यायाधीश-२ उस्मानाबाद यांचे पत्र 
क्र . १५३४/२०२० , दिनांक १६ मार्च, २०२० अन्वये सादर केलेला विहित 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 
( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ प्रमाणपत्र) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जे.के. जोशी, हे दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . जे . के . जोशी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन , १६-२२ , शके १ ९ ४२ 


१०७१ 


( दोन ) 


२० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . जे . के . जोशी, हे दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या कार्यभार हा सौ . यु . 
व्ही . इंदापुरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


पहा : - १. श्रीमती . जे . आर . राऊत, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
लोहारा यांचे पत्र जा . क्र .५११ / २०२० , दिनांक २० मार्च, २०२० अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई -मेल संदेश 


उस्मानाबाद , २८ फेब्रुवारी, २०२० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


आदेश 


१ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. सौ . व्ही . बी . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

भूम 
यांचे पत्र जा . क्र . ३२१/२०२० , दिनांक २ ९ फेब्रुवारी २०२० अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


क्र.काव्यावि /( प्रशा) /१६६४/२०२०.- श्रीमती. जे . आर . राऊत , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, लोहारा यांची 
दिनांक २१ मार्च, २०२० ते दिनांक २३ मार्च , २०२० रोजीची ( ०३ ) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम -५०, नुसार मंजूर करण्यात येवुन, दिनांक २० मार्च, २०२० रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २४ मार्च, २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती. जे . आर . राऊत, या दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, लोहारा म्हणून काम 
पहातील . 


आदेश 


जर श्रीमती. जे . आर . राऊत , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, लोहारा 
म्हणून 

कार्यरत राहिल्या असत्या . 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा) / १२८६/ २०२० . - सौ . व्ही . बी . पाटील , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , भूम यांची दिनांक ०३ मार्च, २०२० ते दिनांक ०७ 
मार्च, २०२० रोजीची ( ५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -५०, नुसार (रजेपुढील दिनांक ०८ मार्च, 
२०२० या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , 
दिनांक ०२ मार्च, २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ० ९ 
मार्च, २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


( दोन ) 


श्रीमती . जे . आर . राऊत, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, लोहारा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ए . ए . बाबर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , लोहारा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


उस्मानाबाद , २० मार्च, २०२० . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


रजेवरून परत आल्यानंतर सौ . व्ही . बी . पाटील , या दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , भूम म्हणून काम पहातील . 

जर सौ . व्ही . बी . पाटील, या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , भूम म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
सौ . व्ही . बी . पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , भूम यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा विशेष 
कामाचा कार्यभार हा श्री . एस . जी . बावकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , परंडा यांच्याकडे आणि प्रशाकीय कामाचा कार्यभार हा श्री . के . के . 
खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, 
भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


उस्मानाबाद , ०२ मार्च, 

२०२० . 


२१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
भूम यांचे पत्र जा . क्र . ९ ६२ / २०२० , दिनांक २० मार्च २०२० अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई -मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि/ ( प्रशा ) / १६६३ / २०२० . - श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग 
दिनांक २३ मार्च, २०२० ते दिनांक २७ मार्च, २०२० रोजीची ( ०५ ) पाच 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम -५०, नुसार (रजेमागील दिनांक २२ मार्च , २०२० आणि रजेपुढील 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद.. 


भूम यांची 


१०७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन, १६-२२ , शके १ ९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


( दोन) 


दिनांक २८ व २ ९ मार्च, २०२० या तीन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवुन, दिनांक २१ मार्च, २०२० रोजी दुपारी ०३.०० पासून ते 
दिनांक २ ९ मार्च, २०२० रोजी रात्री १०.०० पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . जी . पटवे, हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग भूम म्हणून काम 
पहातील. 


श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . एस . एस . चव्हाण , २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, 
उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , ११ मे , २०२० . 


जर श्री . डी . जी . पटवे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग भूम 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद ,. 


( दोन) 


श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . के . के . खोमणे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, भूम यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो. 


उस्मानाबाद , २० मार्च, २०२० . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


२२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र .७७१ / २०२० , दिनांक ० ९ मे २०२० अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 
( सोबत- संचारबंदी दरम्यान प्रवास करण्यास सुट देण्यात आलेल्या परवानगी 
ची छायांकित प्रत .) 


२३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / (प्रशा )/ १७६० / २०२० , 
दिनांक २ ९ एप्रिल, २०२० . 
२. श्री . एस . बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, उमरगा यांचे पत्र 
जा . क्र . ३४ ९ / २०२० , दिनांक ०६ मे , २०२० अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि/ ( प्रशा )/ १७ ९९ / २०२० . - श्री . एस . बी . साळुखे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांची दिनांक २ ९ एप्रिल, २०२० ते ०५ मे , 
२०२० या ( ०७ ) सात दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम-५० , नुसार कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . साळुखे, हे तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१, उमरगा म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . एस . बी . साळुखे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१, उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन) 
श्री . एस . बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, उमरगा यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या व त्यांचाकडे ठेवण्यात आलेला 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांच्या न्यायालयाचा संदर्भीय आदेश क्र .०१ 
अन्वये विशेष कामाचा दिनांक २ ९ व ३० एप्रिल , २०२० रोजीचा कार्यभार हा 
श्रीमती एन . एच . मखरे, जिल्हा न्यायाधीश -३, यांनी, दिनांक ०१ मे . २०२० 
ते दिनांक ०४ मे , २०२० रोजीचा कार्यभार हा श्री . एम . आर . नेरलेकर, 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांनी आणि दिनांक ०५ मे , २०२० 
रोजीचा कार्यभार हा श्री . एम . जी . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -१, उस्मानाबाद 
यांनी पाहिला. 

श्री . एस . बी . साळूखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , उमरगा यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांचाकडे 
ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश -१, उमरगा यांच्या न्यायालयाचा संदर्भीय 
आदेश क्र .०१ अन्वये प्रशासकीय कामाचा कार्यभार हा श्री . एन . के . कारंडे 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांनी पाहिला. 
उस्मानाबाद , ०६ मे , २०२० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि/ (प्रशा)/ १८११ / २०२० . - श्री . एम . टी . बिलाल, सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उमरगा 
यांची दिनांक ११ मे , २०२० ते दिनांक १४ मे , २०२० या ( ०४ ) चार दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -५०, 
नुसार (रजेमागील दिनांक १० मे , २०२० आणि या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन, दिनांक १० मे , २०२० रोजी सकाळ 
पासून 

ते दिनांक १४ मे , २०२० रोजी पर्यंत त्यांच्या स्वतःच्या जबाबदारीवर 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . टी . बिलाल , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उमरगा म्हणून 
काम पहातील . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


जर श्री . एम . टी . बिलाल, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन , १६-२२ , शके १ ९ ४२ 


१०७३ 


२४ 


२५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : १. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . 
Remand / 316 / 2020 , दिनांक १५/०४/२०२० 


पहा : १. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचा परिवर्तीत रजेबाबतचा दिनांक १७ मार्च, २०२० रोजी प्राप्त 
ई - मेल संदेश . 


, 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) /१७४२ / २०२० , दिनांक 
२४ एप्रिल, २०२० . 


, 


३. श्रीमती . ए . सी . पारशेट्टी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचा परिवर्तीत रजेबाबतचा दिनांक १५ एप्रिल २०२० रोजी 
प्राप्त ई - मेल संदेश. 


२. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचा वाढीव परिवर्तीत रजेबाबतचा दिनांक २३ मार्च, २०२० रोजी प्राप्त ई 
मेल संदेश . 


४. श्रीमती . ए . सी . पारशेट्टी, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र . १८५०/२०२० , दिनांक ०५ मे , २०२० अन्वये सादर 
केलेला विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 


३. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . १७८८/२०२० , दिनांक ०१ एप्रिल, २०२० अन्वये सादर 
केलेल्या विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 


( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ प्रमाणपत्र ) 


४. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . १७ ९ १ / २०२० , दिनांक १० एप्रिल, २०२० अन्वये सादर 
केलेल्या विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ प्रमाणपत्र . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / १७ ९ ३ / २०२० . - श्रीमती. ए . सी . पारशेट्टी, 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १५ एप्रिल, २०२० ते दिनांक ०४ मे , २०२० या ( २० ) वीस 
दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१ , नुसार कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा )/१७१२/२०२०.- श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक १६ मार्च, २०२० ते ३१ 
मार्च, २०२० या ( १६ ) सोळा दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१, नुसार 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती. ए . सी . पारशेट्टी, या सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्रीमती. ए . सी . पारशेट्टी, या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जे . के . जोशी, हे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . जे . के . जोशी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


( दोन) 


श्रीमती. ए . सी . पारशेट्टी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या 
कालावधीतील कार्यभार हा मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे आदेश 
क्र . Remand / 316 / 2020 , दिनांक १५/०४/२०२० अन्वये लॉकडाउन 
कालावधीमध्ये रिमांडचे कामकाज सांभाळणाऱ्या न्यायीक अधिकारी यांनी 
पाहिला . 


श्री . जे.के. जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या कार्यभार हा 
सौ . यु . व्ही . इंदापुरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


उस्मानाबाद , 

०५ 

मे , २०२० . 


उस्मानाबाद , ० ९ एप्रिल, २०२० . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


१०७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन, १६-२२ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


२६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १. जिलहा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / (प्रशा) /१६६३ / २०२० , 
दिनांक २० मार्च, २०२० . 


पहा : - २. श्री . एस . पी . राचकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , परंडा यांचे पत्र जा . क्र . ९ ६७ / २०२० , दिनांक २३ मार्च २०२० अन्वये 
प्राप्त झालेला ई - मेल संदेश. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . के . खोमणे, हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, भूम म्हणून काम 
पहातील . 

जर श्री . के . के . खोमणे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, भूम म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . के . के . खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, भूम यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद , २ ९ जुलै, २०२० . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


, 


२८ 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा )/ १६ ९ ७ / २०२० . - श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकरी प्र . वर्ग भूम यांची 
संदर्भीय आदेश क्र .०१ अन्वये दिनांक २३ मार्च, २०२० ते दिनांक २७ मार्च, 
२०२० रोजीची ( ०५ ) पाच दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा 
(रजेमागील दिनांक २२ मार्च, २०२० आणि रजेपुढील दिनांक २८ व २ ९ 
मार्च, २०२० या तीन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) अर्जदाराच्या विनंती 
अर्जावरुन या आदेशान्वये रद्द करण्यांत येते . 
उस्मानाबाद , २३ मार्च, २०२० . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १. श्रीमती . आर . आर . कुलकर्णी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , कळंब यांचे पत्र जा . क्र . २०६५/२०२० , दिनांक २८ ऑगस्ट , 
२०२० अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई -मेल संदेश . 


( सोबत- संचारबंदी दरम्यान प्रवास करण्यास सुट देण्यात आलेल्या परवानगीची 
छायांकित प्रत .) 


२७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. श्री . के . के . खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भूम यांचे पत्र जा . क्र . १४६०/२०२० , दिनांक २ ९ जुलै, २०२० अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई -मेल संदेश . 
( सोबत- संचारबंदी दरम्यान प्रवास करण्यास सुट देण्यात आलेल्या परवानगीची 
छायांकित प्रत .) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा )/ २८२८ / २०२० . - श्रीमती. आर . आर . कुलकर्णी, 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, 
कळंब यांची दिनांक ०२ सप्टेंबर , २०२० ते दिनांक ११ सप्टेंबर , २०२० या 
( १० ) दहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम -५०, नुसार (रजेमागील दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२० 
आणि रजेपुढील दिनांक १२ व १३ सप्टेंबर , २०२० या तीन दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन, दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०२० 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर , २०२० रोजीपर्यंत 
त्यांच्या स्वतःच्या जबाबदारीवर महाराष्ट्र शासनाव्दारे आंतरजिल्हा प्रवासासाठी 
घातलेल्या सर्व निबंधाचे पालन करण्याच्या अटीवर मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


आदेश 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) /२५१८ / २०२० . - श्री . के . के . खोमणे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, भूम यांची 
दिनांक ०३ ऑगस्ट , २०२० ते दिनांक ०७ ऑगस्ट , २०२० या ( ०५ ) पाच 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम -५०, नुसार (रजेमागील दिनांक ०१ व ०२ ऑगस्ट , २०२० आणि 
रजेपुढील दिनांक ०८ व ० ९ ऑगस्ट , २०२० या चार दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेनुंतर पासून ते दिनांक १० ऑगस्ट , २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत त्यांच्या स्वतःच्या जबाबदारीवर महाराष्ट्र शासनाव्दारे आंततरजिल्हा 
प्रवासासाठी घातलेल्या सर्व निबंधाचे पालन करण्याच्या अटीवर मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती . आर . आर . कुलकर्णी, या सह २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, 
कळंब म्हणून काम पहातील. 


जर श्रीमती. आर . आर . कुलकर्णी, या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या 
तर ते २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . 
वर्ग, कळंब म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन , १६-२२ , शके १ ९ ४२ 


१०७५ 


( दोन) 


३० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती. आर . आर . कुलकर्णी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एम . बी . कुडते , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, कळंब 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / (प्रशा) / २६०५ / २०२० , 
दिनांक ०७ ऑगस्ट , २०२० . 


उस्मानाबाद , २ ९ ऑगस्ट , २०२० . 


२. श्री . एस . जी . बावकर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , परंडा यांचे पत्र 
जा . क्र . १४ ९ / २०२० , दिनांक २४ ऑगस्ट , २०२० अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


( सोबत- वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र .) 


२ ९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


पहा : - १. श्री . एस . बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , उमरगा यांचे 
पत्र जा.क्र .५७८ / २०२० , दिनांक १० ऑगस्ट , २०२० अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज 


आदेश 


२. जिलहा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/ ( प्रशा )/ २६३८ / २०२० , दिनांक 
१२ ऑगस्ट , २०२० . 


३. श्री . एस . बी . साळूखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , उमरगा यांचे पत्र 
जा . क्र . ५ ९ ७ / २०२० , दिनांक २४ ऑगस्ट , २०२० अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा) / २८५७ / २०२० . - श्री . एस . जी . बावकर , दिवाणी 
न्यायाधीश व स्तर , परंडा यांची दिनांक १६ ऑगस्ट , २०२० ते दिनांक २२ 
ऑगस्ट , २०२० या ( १७ ) तेरा दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१, नुसार 
कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . जी . बावकर , हे दिवाणी 
न्यायाधीश व स्तर, परंडा म्हणून काम पहात आहेत . 


आदेश 


जर श्री . एस . जी . बावकर , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , परंडा म्हणून कार्यरत राहिले असते 


( दोन) 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा )/ २८२७ / २०२० . - श्री . एस . बी . साळूखे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांची दिनांक ११ ऑगस्ट , २०२० ते दिनांक 
२३ ऑगस्ट , २०२० या ( १३ ) तेरा दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१, नुसार 
कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . साळुखे, हे तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ , उमरगा म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . एस . बी . साळूखे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१, उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . एस . बी . साळूखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, उमरगा यांच्या 
सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये 
त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश-१ 
१ , उमरगा यांच्या न्यायालयाचा विशेष कार्याक्षेत्राचा कार्यभार हा श्रीमती. 
आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, उस्मानाबाद यांनी आणि 
प्रशासकीय कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री . एन . के . कारंडे, दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांनी पाहिला. 
उस्मानाबाद , २ ९ ऑगस्ट , २०२० . 


श्री . एस . जी . बावकर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर, परंडा यांच्या 
सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये 
त्यांच्या न्यायालयाचा विशष कार्याक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री . एन . जी . गोसावी, 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
उस्मानाबाद यांनी आणि प्रशासकीय कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री . एम . 
आर . सोवनी, सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . 
वर्ग, परंडा यांनी पाहिला. 


उस्मानाबाद , २ सप्टेंबर , २०२० . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


१०७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन, १६-२२ , शके १ ९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


३१ 


३२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १. श्री . व्ही ए . अवघडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . ३०५१/२०२० , दिनांक ०३ सप्टेंबर २०२० 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 


पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / (प्रशा )/ २५५४ / २०२० , 
दिनांक ०३ ऑगस्ट , २०२० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


२. श्री . ए . एम . पाटणकर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २३ ९ ६ / २०२० , दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०२० 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि / (प्रशा) / २८६८ / २०२० . - श्री . व्ही ए . अवघडे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, तुळजापूर यांची 
दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२० ते दिनांक ०५ सप्टेंबर , २०२० या ( ०३ ) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम -५०, नुसार ( रजेपुढील दिनांक ०६ सप्टेंबर , २०२० या एक दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येते . 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / २८६५ / २०२० . - श्री . ए . एम . पाटणकर , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ०३ ऑगस्ट , २०२० ते दिनांक २ ९ ऑगस्ट , 
२०२० या ( २७ ) सत्तावीस दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परावर्तीत रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१, नुसार 
(रजेपुढील दिनांक ३० ऑगस्ट , २०२० या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही ए . अवघडे, हे दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, तुळजापूर म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . व्ही ए . अवघडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, तुळजापूर म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . एम . पाटणकर , हे ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


( दोन ) 


जर श्री . ए . एम . पाटणकर , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


श्री . व्ही ए . अवघडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, तुळजापूर 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


( दोन ) 


उस्मानाबाद , ०३ सप्टेंबर, २०२० . 


श्री . ए . एम . पाटणकर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील परिवर्तीत 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . व्ही . बी . घाडगे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , व अतिरक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


उस्मानाबाद , ०३ सप्टेंबर, २०२० . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन , १६-२२ , शके १ ९ ४२ 


१०७७ 


३३ 


३४ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १. श्रीमती. एम . पी . जसवंत, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . ३०५०/२०२० , दिनांक ०३ सप्टेंबर २०२० 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई -मेल संदेश . 


वाचले : - श्री जे . आर . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
किनवट यांचे पत्र क्र . ११८०/२०२० , दि . २४/०६/२०२० सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


क्र . ब -२ ( १ ) / ३०१९ / २०२० :- श्री जे . आर . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वयेदि .२९ / ०६/ २०२० ते १/०७/२०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २७/०६/२०२० व 
२८/०६/२०२० या दोन दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दि . २६/०६/२०२० 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेंनतर ते दिनांक २/०७/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालयाबाहेर करावयाचा प्रवास संबंधीत सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
परवानगीने आणि आपल्या स्वतःच्या संपूर्ण जबाबदारीवर तसेच मा . उच्च 
न्यायालयाच्या दिनांक २२/०५/२०२० रोजीच्या अधिसुचनेतील अटीस अधीन 
राहून मंजूर करण्यात येते . 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा) / २८६ ९ / २०२० . - श्रीमती. एम . पी . जसवंत, 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, तुळजापूर 
यांची दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२० ते दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०२० या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम -५०, नुसार, मंजूर करण्यात येते. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री जे . आर . पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती. एम . पी . जसवंत , या सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, तुळजापूर 


म्हणून काम पहातील. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री जे . आर . पठाण , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , किनवट हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जर श्रीमती. एम . पी . जसवंत , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, 


: ०२ : 


तुळजापूर म्हणून कार्यरत राहिले असते. 


श्री जे आर . पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , किनवट यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज 
श्री जे . एन . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , किनवट यांनी 


( दोन ) 


पहावा . 


श्रीमती. एम . पी . जसवंत , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, तुळजापूर 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


तसेच श्री जे . आर . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , किनवट 
यांच्या रजेच्या कालावधीतील अथवा ते कर्तव्यावर रुजू होईपर्यंत सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , किनवट यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी 
व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची 
लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार 
श्री जे.एन. जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना 
प्रदान करण्यात येत आहे . 


उस्मानाबाद , ०३ सप्टेंबर, २०२० . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


नांदेड , २४ जून , २०२० . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड . 


१०७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन, १६-२२ , शके १ ९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झालेले आहे . 

मंगळवार दिनांक ६ ऑक्टांबर , २०२० : आश्विन १४ , 


शके १ ९४२ 


३५ 
जिल्हाधिकारी लातूर यांजकडून 

आदेश 
क्रं . २०२० / नपाप्र /निवडणुक / कावि -१०१७.- मुख्याधिकारी नगर परिषद 
औसा यांचे पत्र क्रं जा.क्र नपाऔ/६२०/ २०२० दिनांक १८.० ९ .२०२० महाराष्ट्र 
नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे 
कलम ५१-१ अ कलम ३४१ ब १ , ३४१ -ब-२ व महाराष्ट्र नगर परिषद, 
नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम ७ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार मी जी.श्रीकांत , जिल्हाधिकारी, लातूर या प्रगटनाद्वारे 
असे जाहिर करतो की , शासन परिपत्रक क्रं . संकीर्ण २०१६ / प्र.क्र .४६६ / 


नवि-२० दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ , महाराष्ट्र अध्यादेश क्रं . १६ दिनांक 
३०.०८.२०१६ व सन २०१६ महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३८ नुसार लातूर 
जिल्ह्यातील नगर परिषद औसा चे उपाध्यक्ष श्री . शेख मेहराज जलील व 
नामनिर्देशित सदस्य श्री . अ . सत्तार कासिमसाब बागवान यांनी राजीनामा 
दिलेमुळे रिक्त अनुक्रमे उपाध्यक्ष व नामनिर्देशित सदस्य पदाच्या निवडीसाठी 
दिनांक १८.० ९ .२०२० रोजी व्हिडीओ कॉन्फ्रन्सींग द्वारे विशेष सभेमध्ये 
खालील विवरणपत्रात दर्शविलेले निर्वाचित सदस्य हे त्यांचे नगर परिषद , 
औसा चे उपाध्यक्ष व नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवडण्यात आलेले 
असून त्यांची मुदत 

विद्यमान नगर परिषदेच्या कालावधीसाठी पर्यंत राहील . 


अ.क्र . 


नगर परिषदेचे नाव 


निवडुन आलेल्या उपाध्यक्ष यांचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्यांचे नांव 


१ 


२ 


४ 


१ 


औसा 


श्री . कुरेशी अलीशेर मुसामियाँ 


श्री . दुधनकर रुपेश प्रकाश 


स्थळ : लातूर 
दिनांक : - ३० / ० ९ / २०२० . 


जी.श्रीकांत , 
जिल्हाधिकारी, लातूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . २२ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन , १६-२२ , 


शके १ ९ ४२ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


नगर अध्यक्ष , नगर पंचायत फुलंब्री यांजकडून 


जाहीर सुचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 1966 


सदर प्रारूप विकास योजनेच्या अनुषंगाने नागरीकांच्या काही 
सुचना / हरकती असल्यास त्या मुख्याधिकारी, नगर पंचायत , फुलंब्री 
यांचेकडे लिखीत स्वरूपात सदर प्रारूप विकास योजना शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द झाल्यापासुन 30 ( तीस) दिवसांचे आत सादर करण्यात याव्यात . 


विकास योजना फुलंब्री 


उक्त अधिनियमाच्या कलम 30 अन्वये उक्त विकास योजना 
शासनास मंजुरीस्तव सादर करतांना नगर पंचायतीमार्फत सदर प्राप्त 
होणाऱ्या उक्त हरकती / सूचनांचा विचार करण्यात येईल. 


क्र .2020/ नपंफु /वियो / फुलंब्री/ 291. दिनांक 25.09.2020.- फुलंब्री 
नगर पंचायतीने तिच्या सर्वसाधारण सभेमधील ठरावानुसार तिच्या क्षेत्रासाठीची 
विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे 
कलम 23 ( 1 ) व ( 2 ) अन्वये तयार करणेचा इरादा जाहीर केलेला 

असुन 
सहायक संचालक नगर रचना यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम 24 
अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे . त्या अनुषंगाने उक्त नगर 
रचना अधिकारी यांनी फुलंब्री नगर पंचायतीसाठीची प्रारुप विकास योजना 
तयार करून नगर पंचायतीस सादर केलेली आहे. नगर पंचायतीने तिच्या 
विशेष सभेचा ठराव क्र .140 दिनांक 25/09/2020 नुसार नव्याने तयार 
करण्यात आलेली विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम 26 ( 1 ) 
अन्वये प्रसिध्द करण्याचे ठरविलेले आहे. 


टिप - सदर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास योजनेच्या भाग 
नकाशाची प्रत , विकास योजना अहवाल व विकास नियंत्रण नियमावलीची 
प्रत सहायक संचालक नगर रचना , औरंगाबाद सिटी प्राईड , प्रथम 
मजला, मोंढा नाका, जालना रोड, औरंगाबाद यांचेकडून विहित नमुन्यातील 
आवश्यक सहपत्रासंह अर्ज करून व आवश्यक शुल्काचा भरणा करून 
प्राप्त करून घेता येऊ शकेल. 


ठिकाण- फुलंब्री 
दिनांक : 25.09.2020 


आता सदर सूचनेव्दारे जाहिर करण्यात येते की , सदर प्रारूप 
विकास योजनेचे नकाशे व अहवाल अध्यक्ष नगर पंचायत यांची दिनांकित 
स्वाक्षरीत करून ते फुलंब्री नगर पंचायतीचे कार्यालयास नगरीकांचे अवलोकनार्थ 
कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत खुले ठेवण्यात आलेले आहेत . 


अध्यक्ष, 
नगर पंचायत , फुलंब्री. 


औ . भाग- १ -अ-२२ 


६७ 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन , १६-२२ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


By President Nagar Panchayat Phulambri. 


PUBLIC NOTICE 


The suggestions and objections if any in respect of 
the proposals of the said draft development plan may 
please be communicated in writing to the Chief Officer, 
Nagar Panchayat within the 30 ( Thirty ) days from the 
publication of this notice in Maharashgra Government 
Gazette. 


The suggestions or objections so received will 
considered by the nagar pahchayat before submitting 
the said development plan to the Government for final 
sanction under section 30 of the said Act. 


Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 

Development Plan of Phulambri 
No.2020/ NPP/ DP/ Phu ./ 291Dt.25 / 9 / 2020.- 
Phulambri Nagar Panchayat has declared its intertion 
to prepare the development plan of PhulambriUnder 
section 23 ( 1 ) & 21 Maharashtra Regional & Town 
Planning Act 1966 and has appointed Assistant Director 
of Town Planning as officer under section 24 of the 
said Act Accordingly the said Town Planning Officer 
has prepared and submitted the draft development plan 
of Phulambri to Phulambri Nagar Panchayat. The nagar 
panchayat under its special body resolution No. 140 
dated 25/09/2020 has decided to publish the newly 
prepared development plan suggested under sectin 26 
( 1 ) of the said Act . 

Notice is hereby given that the draft development 
plan and report thereon duly signed and dated by the 
President Nagar Panchayat Phulambri are kept open 
in the office of Phulambrinagar panchayat for inspection 
ofPublic,during office hours on all working days. 


Note - Part plan of the said draft development plan , 
copy of the report or copy of the extract of 
Development Control regulations can be obtained on 
the remittance of requisite fees together with application 
etc. from the office of Assistant Director of Town 
Planning , Aurangabad, Mohdha Naka , City Pride 
Building , First Floor, Jalna Road , Aurangabad. 


Place: Phulambri 
Date: 25/09/2020 


President , 
Nagar Panchayat, Phulambri. 


२ 


मुख्याधिकारी यांजकडून 


शुध्दीपत्रक व नविन प्रस्ताव 
क्र . /न.प.व./अधिसुचना/कलम-२८(४)/दुरुस्ती/५९४ दि . ५/१०/२०२० - प्रारुप विकास योजना वडवणी मधील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम -१ ९ ६६ चे कलम -२८ ( ४ ) खाली प्रसिध्द केलेल्या बदलाची अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभागीय पुरवणी ( असाधारण ) मध्ये 
दिनांक २४/३० सप्टेंबर २०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अधिसुचनेमध्ये खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचण्यात यावी . 


अ.क्र . 


पृष्ठ क्रमांक 


प्रारुप प्रसिध्द मसुद्या नुसार 


प्रारुप प्रसिध्द मसुद्यातील दुरुस्ती 


५ 


६७ 


आरक्षण क्रमांक ५ बगीचा या आरक्षणाखालील आरक्षण क्रमांक ५ बगीचा या आरक्षणाखालील 
संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायच्या ठरावा नुसार वगळून व १२ मी रुंद डी.पी रोड खालील संपुर्ण क्षेत्र 
निवासी विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . नगर पंचायतच्या ठरावा नुसार वगळूननिवासी 
व हे आरक्षण ग . नं . १२ ९ मध्ये नकाशावर विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे . व हे 
दर्शविल्या प्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात येत आरक्षण ग . नं . १२ ९ मध्ये नकाशावर दर्शविल्या 
आहे . 

प्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात येत आहे . 


नगर अध्यक्ष , 
नगर पंचायत, वडवणी, जि . बीड . 


, 


मुख्याधिकारी, 
नगर पंचायत, वडवणी, जि . बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० : आश्विन , १६-२२ , शके १ ९ ४२ 


६ ९ 


BY THE CHIEF OFFICER MUNICIPAL 

COUNCIL WADWANI 


Corrigendum & New Proposals 


Development Plan of Wadwani published in Govt . 
Maharashtra Gazette Aurangabad division suppliment 
non general / Authority pubication of Thursday Date 
24-30 September - 2020 page no . 71 in that correcltions 
are occured since the following read as correct. 


No./NPW/D.P./594 , Dt . 5/10/2020 .-- The 
publication proposed changes u / s 28 ( 4 ) in Draft 


Sr. 


As per Published draft 


Instead of published draft 


Page 
No. 


No. 


1 


2 


3 


4 . 


5 


71 


Area Under site no . 5 Garden is Area Under site no . 5 Garden & 
deleted and included in residetial 12m . wide D.P. Road is deleted 
Zone & the site is relocated in Gno. and included in residetial Zone & 
129 as per resolution of planning the site is relocated in Gno . 129 as 
authority 

per resolution of planning authority. 


President, 
Nagar Panchayat, Wadwani. 


Chief Officer, 
Nagar Panchayat, Wadwani. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


